राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ व गट-ब मधील 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा 
मंडळ स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र.८२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०१५. 


वाचा :- 

9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि. ३१.०१.२०१४. 
(२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि. २०.०५.२०१४ 
(३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि. १९.०१.२०१५ 
प्रस्तावना :- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र. ८२/२०११ मध्ये दि. 39.90.2093 रोजी दिलेल्या 
निदेशास अनुसरुन, गट-अ, गट-ब, व गट-क मधील अधिकारी/कर्मचाऱयांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांना शिफारस करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधिन दि. ३१.०१.२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच या शासन निर्णयाला संदर्भाधिन 
दि.२०.०५.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली स्थगिती त्या विभागाने संदर्भाधिन दि.१९.०१.२०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये उठविली आहे. त्याअनुषंगाने दि. 39.09.2098 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (अ) मधील 
तरतुदीनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातीळ गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना शिफारस करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) ची स्थापना 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 
१) दि. ३१.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (अ) मधील तरतुदीनुसार राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांना शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ (१) ची स्थापना करण्यात येत आहे. 

3) प्रधान सचिव (राउशु) : अध्यक्ष 

आ) आयुक्त, राउशु : सदस्य 


इ) सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव/उपसचिव (सेवा) | सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र.८२/राउशु-१ 


२ सदर नागरी सेवा मंडळ झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अस्तित्वात येईल. 


3) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०४२११७३६३४१६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 8 


A al k U S h S Bh oN = Ankush S Gharge, C = 


IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 


६॥-॥१-॥॥॥॥ कणा 
अं.शा.घार्गे 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र हासन 


) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) अप्पर मुख्य सचिव (सेवा/साप्रवि), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (राउझु), गृह विभाग, ७ वा मजला, जी.टी. हॉस्पिटल आवार, मुंबई. 
) सहसचिव (सेवा/साप्रवि), मंत्रालय, मुंबई. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


